धर्मादाय प्रयोजनासाठीच्या निधीकरिता 
मुख्यमंत्र्यांचा देणग्या सन २०२३-२४ च्या 
अर्थसंकल्पातील तरतूद भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबई 
aie स्वीय wel ser PLA) जमा 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032 
शासन निर्णय क्रमांक : सीसीएफ-२०२४/प्र.क्र.१८/अर्थसं 
दिनांक : १५मार्च, २०२४ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय ,सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक सीसीएफ-२०१४/प्र.क्र.८८/२०१४/२५,दि.१७.९.२०१९ 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. ०४ मार्च, २०२४ 


शासन निर्णय :- 

सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी मुख्यमंत्री धर्मादाय देणगी निधीकरिता “मागणी क्रमांक ए-५, 
प्रधानशीर्ष-२२५०-इतर सामाजिक सेवा-००, १०१, धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या (००)(००)(०१) धर्मादाय 
प्रयोजनासाठीच्या निधीकरिता मुख्यमंत्र्यांच्या देणग्या (SATAY क्रमांक २२५० ००१२) अनिवार्य (दत्तमत) उद्दिष्ट 
-५०- इतर खर्च- या लेखाश्रीर्षाखाली रुपये १०.०० कोटी (रुपये दहा कोटी फक्त) इतकी तरतूद मंजूर करण्यात 
आली आहे. वित्त विभागाच्या अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. ०४ मार्च, २०२४ च्या शासन परिपत्रकान्वये 
उपरोक्‍त लेखाडीर्षाखाळी १०० टक्केच्या मर्यादेत रुपये १०.०० कोटी (रुपये दहा कोटी फक्त) इतका निधी वित्त 


विभागाने उपलब्ध करुन दिला आहे. 


२. सदर रुपये १०.०० कोटी (रुपये दहा कोटी फक्त) इतकी रक्‍कम भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबई यांचेकडील 
मुख्यमंत्री धर्मादाय देणगी निधी अपर मुख्य सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी यांच्या नावे असलेल्या 
स्वीय प्रपंजी लेखा खात्यामध्ये (P.LA.) क्रमांक ०१५१४५०१०८९ (४-६१८४०३६००६) जमा करण्यास या शासन 
निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. याकरिता श्रीम. सी. ब. जाधव, अवर सचिव यांना “आहरण व संवितरण 


अधिकारी” तसेच श्री. रा.कों. धनावडे, सह सचिव यांना “नियंत्रक अधिकारी” घोषित करण्यात आले आहे. 


३. उपरोक्त दर्शविलेली रुपये १०.०० कोटी इतकी रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांनी 
“मागणी क्रमांक ए-५, प्रधानशीर्ष -२२५०-इतर सामाजिक सेवा-००, १०१, धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या 
(००)(००)(०१) धर्मादाय प्रयोजनासाठीच्या निधीकरिता मुख्यमंत्र्यांच्या देणग्या (लेखाशीर्ष क्रमांक २२५० ००१२) 
अनिवार्य (दत्तमत) उदिष्ट -५०-इतर खर्च” या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२३-२४ या वर्षामध्ये खर्ची दाखवून (के) 
ठेवी व आगाऊ रकमा (बी) बिनव्याजी ठेवी (८४४३), नागरी ठेवी (१०६) वैयक्तिक ठेवी (८४४३५०८४) या 
लेखाशीर्षाखाळी जमा दाखवावी. तसेच सदर रकमेचा TATRA “Chief Ministerss Donations For Charitable 


Purposes Fund” या नावाने काढण्यात यावा. 


8. सदर area निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२०९/व्यय ४ दि. 94.03.2023 अन्वये 
दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या 
www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 


२०२४०३१५२२१४०९१३०७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, — 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=4244125d615d0ed721459edc809359f4ab75dd3e50a5a0a9 
a8c65e19e76ee1c5, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


A p p A S A H F B N | KA T serialNumber=D685FEFE26CBBD0A3DD72ECF2724309E44D5F2DB3 
3F88465536810293EEA17B2, cn=POONAM APPASAHEB NIKAT 


Date: 2024.03.15 22:23:49 +05'30' 


(पूनम निकत) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई (डीसी-४) 

३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई (एसी-४) 
४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई (लेखा परिक्षा) 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (दोन प्रती) 

६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

७. वित्त विभाग/अर्थसंकल्प १४/अर्थोपाय कक्ष/व्यय-४, मुंबई 
८. निवड नस्ती कार्या- अर्थसं. 


